संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व 
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना 
प्रशासकीय खर्चासाठी सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षाकरिता अनुदानाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : विसयो-२०२४/प्र.क्र.१७/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 30 मार्च, २०२४. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो 
२०१८/प्र.क्र.६२/विसयो, दि.२० ऑगस्ट, २०१९. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२४-प्र.क्र.१०/२०२४/कोषा.प्रशा .५, 
दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२४. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व 
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय खर्चाकरीता 
रुपये १५,००,००,०००/- एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर झालेली आहे. सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षातील कालावधीच्या खर्चासाठी मंजूर तरतूदीपैकी संजय गांधी निराधार 
अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 
प्रशासकीय खर्चाकरीता रुपये ८०,००,०००/- (रुपये ऐंशी लक्ष फक्त) वितरीत करण्यास 
याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच मासिक विवरण पत्रानुसार निधी पुढे / मागे 
ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात 
आलेली आहे. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी यासोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या अधिपत्याखालील 
तालुक्यांना अनुदानाचे आवश्‍यकतेनुसार वाटप करावे. तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ 
नुसार दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२४ नंतर कोणतीही खरेदी करु नये. 
३. सदरहू विवरणपत्र येथील वितरीत अनुदान संजय गांधी निराधार अनुदान योजना 
व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमळबजावणीच्या प्रशासकीय खर्चाकरीता 
" मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, (०८) (०८) संजय गांधी निराधार अनुदान 
योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना यांच्या अंमलबजावणीसाठी 
प्रशासकीय खर्च (कार्यक्रम) ५० इतर खर्च, (२२३५ ३१२१)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकावा. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो-२०२४/प्र.क्र.१७/विसयो 


४. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत 
त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता 
घ्यावी. त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा 
महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे 
ताळमेळाच्या विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या 
कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळलेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित 
पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. 
खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र 
महाळलेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
५. हा शासन निर्ण वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, २०२३ अन्वये विभागांना दिलेल्या प्रशासकीय 
प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२४०३३०१७०२२२५७२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 

2 RAS H A N गृ DN: CN = PRASHANT PUNDLIK WAGH, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE AND 

2 U N D |. | K WAG H SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 
Date: 2024.03.30 17:12:23 +05'30' 

(प्रशान्त पु. वाघ) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


) विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
) सर्व जिल्हाधिकारी. 
) संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
) 
) 
) 
) 


महालेखापाल, AERIS 9/2, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 

सहसचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१०) निवड नस्ती, विसयो. 


विवरणपत्र 


सामाजिक न्याय व fears 
शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२४/प्र.क्र.१७/विसयो, दिनांक 
मागणी क्र.एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, (०८) (०८) संजय गांधी 


ष सहाय्य विभाग 


TH - 30 मार्च, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 
धी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य 


निवृत्तीवेतन योजना यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय खर्च (कार्यक्रम) (२२३५ ३१२१) 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदानाचे वितरण 


(रुपये - रुपयात) 


अनुदान (कार्यालयीन, प्रवास, इ. 


अ.क्र. जिल्हा नियंत्रण अधिकारी क्रमांक 
खर्चाकरिता ) 
|. १__| २ ३ शिका 
ai मुंबई हहर ००२८ FS 
2 मुंबई उपनगर ००२९ Po 
3 ठाणे ००३६ ३००००० 
४ रायगड ००१२ ३००००० 
षु रत्नागिरी ००२३ ३००००० 
& सिंधुदूर्ग ००१८ ३००००० 
9 पालघर ००३७ 300000 
कोकण १५००००० 
८ नाशिक ०००६ २००००० 
९ धुळे ००२६ १००००० 
विंध्य ० जळगांव ००१० २००००० 
ret q ।अहमदनगर 0030 300000 
१२  ।नंदुरबार ००२७ २००००० 
नाशिक १०००००० 
१३ पुणे ००४० २००००० 
१४ सोलापूर ००१९ ३००००० 
१५ 'सातारा ००३२ १००००० 
१६ सांगली ०००८ १००००० 
१७ ।कोल्हापूर ००३९ २००००० 
पुणे ९००००० 
१८  ।नागपूर ००१४ 300000 
१९ वर्धा ००२५ २००००० 
२० चंद्रपूर ००२१ ३००००० 
२१ भंडारा ००३३ २००००० 
२२ ।गडचिरोली ००१३ २००००० 
२३ गोंदिया ००२४ २००००० 
नागपूर १४००००० 
२४ अमरावती ००११ ३००००० 
२५ |अकोला ००४१ १००००० 
२६ ।यवतमाळ ०००७ २००००० 
२७ बुलढाणा ००३८ 300000 
२८ वाशिम ००२२ २००००० 
अमरावती ११००००० 
२९  '|औरंगाबाद ००३५ 300000 
30 as ००३४ ३००००० 
३१ नांदेड ००३१ २००००० 
३२ ।परभणी ००१६ ३००००० 
३३  ।उस्मानाबाद ००२० २००००० 
३४ | SIT ००१५ ३००००० 
34 लातूर ०००९ ३००००० 
३६ "'|हिंगोली ००१७ २००००० 
औरंगाबाद २१००००० 
एकूण ८०००००० 


